सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ 
रोजीची दि.१३.७.२०२२ रोजी प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.3३/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २१.०७.२०२२ 


वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.६६७/आस्था- १, 
दि.१३.७.२०२२ 


शुध्दीपत्रक :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.ई६७/आस्था-१, दि.१३.७.२०२२ अन्वये 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे यांनी दि.०३.११.२०२१ रोजीच्या प्रस्तावांसोबत 
उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांस अनुसरुन श्री.सुर्यकांत गुंडू कुंभार व श्री.श्रीपाद 
म.बलशेटवार, कनिष्ठ अभियंता यांना सोबतच्या विवरणपत्र परिशिष्ट “ब” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक देण्यात येत आहे. तसेच श्री. संजय विक्रम दहिफळे यांच्या दि.१४.७.२०२२ 
रोजीच्या निवेदनास अनुसरुन त्यांचे नाव ज्येष्ठतायादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
श्री. के.टी.डाखळे यांचे वन विभागात कायमस्वरुपी समावेशन झाले असल्याने त्यांचे नांव ज्येष्ठता यादीतून 
वगळण्यात येत आहे. तसेच सदर ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र.१३१, १९४, २९४,५००, ५३७, ५६३ व ५६७ 
यांच्या ज्येष्ठतेत बदल/ तपशिला मध्ये सुधारणा केल्याबाबतचे विवरणपत्र परिशिष्ट “ब” यासोबत 
जोडण्यात आलेले आहे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२११६३७५४४३१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SATISH 
KASHINATH HADPE = 
(सतिश का. SST) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
२. सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 
३. परिशिष्ट “ब” मधील सर्व संबंधीत कनिष्ठ अभियंता eR संबंधीत अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 
४. कक्ष अधिकारी आस्थापना- ३/सेवा -३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. निवडनस्ती आस्थापना -१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.३३/आस्था १, दि. 29.09.2022 चे सहपत्र 


परिशिष्ट-ब 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची दिनांक १३.०७.२०२२ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा 
नियम | शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव | संबंधित । जन्म दिनांक प्रवर्ग | नियम ३(२)(ओ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक शरा 
३(२)(बोनुसार (सर्वश्री) पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा प्रत्यक्ष रुजू 
क्रमांक मार्ग दिनांक 
(ती: २ ३ 8 4 & 9 ८ ९ शिळ eee 

१३१ श्री.वेळास यशवंत जाधव । पदोन्नती । १४-०६-१९६५ | इ.मा.व. | ०१-१२-१९९३ | ०१-१२-१९९३ | ३०-०६-२०२३ | १२वीपास | श्री.विलास यशवंत जाधव यांच्या नावासमोर 
शैक्षणिक अहर्तेमध्ये DCE ऐवजी १२ वी पास 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 

१९४ श्री.महेंद्र भानुदास ठाकूर पदोन्नती | ११-०९-१९६९ | अ.ज. |। १९-०१-१९९५ | १९-०१-१९९५ | ३०-०९-२०२७ डी.सी.ई. । श्री.महेंद्र भानुदास ठाकूर यांचे अनुसूचित 
जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांची 
सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आली 
असल्याने त्यांचे नाव सदर ज्येष्ठता यादीतून 
वगळण्यात आले असल्याचे दि.१३.०७.२०२२ 
रोजीच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले 
आहे. तथापि दि.१३.७.२०२२ रोजीच्या 
ज्येष्ठतायादीत त्यांचे नाव अ.क्र.१९४ समाविष्ट 
असल्याने आता ज्येष्ठता यादीतून श्री.ठाकूर 
यांचे नाव वगळण्यात येत असून अ.क्र.१९४ 
वरील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 

२०१ श्री.के.टी.डाखळे ०४-०३-१९६७ ०६-०५-१९९५ | ०६-०५-१९९५ | 39-03-2024 बी.ई. श्री के.टी.डाखळे, शाखा अभियंता यांचे वन 


विभागात कायमस्वरुपी समावेशन झालेले 
असल्याने त्यांचे नाव सदर ज्येष्ठता यादीतून 
वगळण्यात येत असून अ.क्र. २०१ वरील नोंद 
रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.३३/आस्था १, दि. 29.09.2022 चे सहपत्र 


परिशिष्ट -ब 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची दिनांक १३.०७.२०२२ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा 
नियम | शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव | संबंधित । जन्म दिनांक प्रवर्ग | नियम ३(२)(ओ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक शरा 
३(२)(बोनुसार (सर्वश्री) पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा प्रत्यक्ष रुजू 
क्रमांक मार्ग दिनांक 
| = 2 =] Q 3 8 4 ६ 9 ८ ९ eee ae 
२९४ श्री.एस.डी.गायकवाड ०१-०५-१९६५ अ.जा. २८-११-१९९६ । २८-११-१९९६ ३०-०४-२०२३ डी.सी.ई. श्री.श्रीकांत दि. गायकवाड यांना सा.बां.विभाग, 
शासन आदेशा क्र.पीओजी- 
२०२१/प्र.क्र.१७८/सेवा-२, दि.०३.१२.२०२१ 
अन्वये उपविभागीय अभियंता पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात 
आली आहे. 
५३७ श्री.सुनिल पोपटराव पदोन्नती | २०-०५-१९६५ खुला २०-०५-१९९९ । २०-०५-१९९९ | ३१-०५-२०२३ डी.सी.इ. | श्री. सुनिळ पोपटराव देशमुख यांच्या 
देशमुख नावासमोर शौक्षणिक अर्हतेमध्ये DCE ऐवजी 
११ वी पास व स्था.अ.स. कोर्स अशी नोंद 
घेण्यात येत आहे. 

५५४-अ श्री.संजय विक्रम दहिफळे सरळसेवा | २६-०७-१९६९ | FATS) ०९-०६-१९९९ ०९-०६-१९९९ ३१-०७-२०२७ डी.सी.ई. श्री.संजय विक्रम दहिफळे art 
दि.१४.७.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावासोबत 
उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री 
पुराव्यांच्या अनुषंगाने  दि.१३-०७-२०२२ 
रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र. ५५४ वरील श्री.राजेंद्र काशिनाथ पवार 
यांच्या खाली व अ. क्र.५५५ वरील श्री. गोविंद 
भि.भोकरे यांच्या वर अ.क्र.५५४-अ येथे 
श्री.संजय विक्रम दहिफळे यांचे नाव ज्येष्ठता 
यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

५६७ श्री.संजीव दि.पवार २२-०३-१९७७ १४-०६-१९९९ | १४-०६-१९९९ ३१-०३-२०२५ डी.सी.ई. श्री.संजीव दि.पवार हे नामनिर्दशानाने सहायक 


अभियंता श्रेणी-१ पदावर नियुक्‍त होऊन सद्या 
Ua fear, शासन आदेश क्र.पीओजी- 
११२२/प्र.क्र.४०/सेवा-१, दि.२७ एप्रिल, २०२२ 
अन्वये कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती 
होऊन जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग, 
नंदूरबार येथे कार्यरत असल्याने त्यांचे नाव 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.३३/आस्था १, दि. 29.09.2022 चे सहपत्र 


परिशिष्ट-ब 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची दिनांक १३.०७.२०२२ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा 


नियम 
३(२)(ब)नुसार 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 


शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव 
(सर्वश्री) 


संबंधित 
पदावरील 
नियुक्तीचा 
मार्ग 


जन्म दिनांक 


प्रवर्ग 


नियम ३(२)(ओ 
नुसार संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 


ज्येष्ठतेचा 
दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शौक्षणिक 
अर्हता 


शेरा 


| = =] 


3 


& 


(= —s— ene = 


सदर ज्येष्ठता यादीतून वगळण्यात येत असून 
अ.क्र.५६७ वरील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


५६९-अ 


श्री.श्रीपाद म. बळऱोटवार 


सरळसेवा 


२२-०९-१९७१ 


खुला 


२८-०६-१९९९ 


१६-०६-१९९९ 


३०-०९-२०२९ 


बी.ई.(सिव्हील) 


अधीक्षक अभियंता, सां.बां.मंडळ यांनी 
दि.३.११.२०२१ रोजीच्या प्रस्तावासोबत 
उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री 
पुराव्यांच्या अनुषंगाने दि. १३.०७.२०२२ 
रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र. ५६९ वरील श्री.एस.पी.सानप यांच्या 
खाळी व अ.क्र.५७० वरील श्री.अभय 
क.देशपांडे यांच्या वर अ.क्र.५६९-अ येथे 
श्री.श्रीपाद बलडोटवार यांचे नाव ज्येष्ठता 
यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
तसेच श्री.बलशेटवार यांची अ.क्र. ६९० 
वरील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


५७०-अ 


श्री.सुर्यकांत गुंडू कुंभार 


सरळसेवा 


२७.१०.१९७२ 


इ.मा.व. 


२१-०६-१९९९ 


१६-०६-१९९९ 


३१-१०-२०३० 


बी.ई.(सिव्हील) 


अधीक्षक अभियंता, सां.बांमंडळ art 
दि.३.११.२०२१ रोजीच्या प्रस्तावासोबत 
उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री 
पुराव्यांच्या अनुषंगाने दि. १४.०७.२०२२ 
रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र. yoo वरील श्री.अभय क.देशपांडे यांच्या 
खाली व अ. क्र.५७१ वरील श्री.सुनिल 
जि.साळुंके यांच्या वर अ.क्र.४७०-अ येथे 
श्री.सुर्यकांत गुंडू कुंभार यांचे नाव ज्येष्ठता 
यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच 
श्री.कुंभार यांची अ.क्र. ६५० वरील नोंद रद्द 
करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.३३/आस्था १, दि. 249.019.2022 चे सहपत्र 


परिशिष्ट -ब 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची दिनांक १३.०७.२०२२ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा 
नियम | शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव | संबंधित । जन्म दिनांक प्रवर्ग | नियम ३(२)(ओ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक शेरा 
३(२)(बोनुसार (सर्वश्री) पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा प्रत्यक्ष रुजू 
क्रमांक मार्ग दिनांक 
(त. २ 3 8 4 & 9 ८ ९ Po 
६३५ श्री.विकास महादेव ०५-०६-१९६७ | इ.मा.व. २१-०६-१९९९ | २१-०६-१९९९ | ३०-०६-२०२५ | डी.सी.ई. | श्री.विकास म.सूर्यवंशी यांच्या नावाची 
सूर्यवंशी ज्येष्ठता यादीमध्ये अ.क्र.५६३ येथे तसेच 
अ.क्र.६३५ येथे अशी दोन्ही ठिकाणी नोंद 
असल्याने अ.क्र.५६३ वरील दुबार नोंद रद्द 
करण्यात येत आहे. 
७५७-अ | श्री.विठ्ठल द.कोळगे १२-०२-१९६६ | खुला २७-०७-१९९९ | २७-०७-१९९९ । २९-०२-२०२४ डी.सी.ई. | श्री.विठ्ठल द.कोळगे यांच्या नावासमोर रुजू 


दिनांक २६-०२-१९९९ ऐवजी दि.२७-०७- 
१९९९ sit सुधारित नोंद करण्यात येत 
असून अ.क्र.७५७ वरील श्री.गिरीधर 
म.कुलकर्णी यांच्या खाली व अ.क्र.७५८ 
वरील श्री.वसंत मा.जगदाळे यांच्या वर 
अ.क्र.७५७-अ वर श्री. विठ्ठल द. कोळगे यांचे 
ज्येष्ठतेमधील स्थान निश्चित करण्यात येत 
आहे. तसेच श्री.कोळगे यांची अ.क्र.५०० 
वरील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


